कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 
“अतिरिक्त शहर अभियंता” (विद्युत/यांत्रिकी) हे १ पद 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम 
५१(४) नुसार नव्याने निर्माण करण्यास तसेच, सदर 
पदासाठी नेमणूकीच्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीचे 


सेवाप्रवेश नियमास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक:- कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र. १०५/नवि-२८ 
8 था मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-०२ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:-१) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. कडोंम-१०२०/प्र.क्र.०३/नवि-२८, दि.०१.०६.२०२१. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. कडोंम-१०१९/प्र.क्र.१३९/नवि-२८, दि.०१.०६.२०२१. 
3) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. कडोंमपा/साप्र/मुका/टे-९/१०१३, 
दि.३० .०५.२०२३. 
४ कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचा प्रशासकीय ठराव क्र. ३३, दि.१२.०५.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील पदांच्या आकृतीबंधास व 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ यास दि.०१.०६.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर आकृतीबंधामध्ये 'अतिरिक्‍त शहर अभियंता" (स्थापत्य) हे 
पद निर्माण करण्यात आलेले असून, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गास पदोन्नतीची संधी उपलब्ध आहे. 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर “अतिरिक्‍त शहर अभियंता" (विद्युत/यांत्रिकी) हे पद मंजूर नसल्याने कार्यकारी 
अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) या संवर्गास पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होत नाही. तसेच, महानगरपालिकेच्या काही 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणीतील कुंठितता घालवून पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होण्यासाठी 'अतिरिक्‍त शहर 
अभियंता" (विद्युत/यांत्रिकी) हे १ पद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५१(४) नुसार निर्माण 
करण्यास तसेच, सदर पदासाठी नेमणूकीच्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीचे सेवाप्रवेश नियमात महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५४, ४५५, ४५७(३) व ४६५ अन्वये तरतूद करण्यास, आयुक्‍त, कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिका यांनी संदर्भाधीन दि.३०.०५.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर 
केला आहे. 
२. आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचा उक्त प्रस्ताव विचारात घेऊन, कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 'अतिरिक्‍त शहर अभियंता" (विद्युत/यांत्रिकी) हे १ पद नव्याने निर्माण करण्यास 
तसेच, सदर पदासाठी नेमणूकीच्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीचे सेवाप्रवेश नियमात तरतूद करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र. १०५/नवि-२८ 


शासन [नणय निर्णय:- 

आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.३०.०५.२०२३ च्या पत्रान्वये, सादर 
केलेल्या नवीन पद मंजूरीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम 
५१(४) नुसार कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर एस-२४, ७११००-२११९००) या वेतनश्रेणीत 
“अतिरिक्‍त शहर अभियंता', (विद्युत/यांत्रिकी) या पदनामाचे एक पद नव्याने निर्माण करण्यास व सदर 
पदासाठीच्या नेमणूकीकरिता अर्हता व नेमणूक पध्दत याकरिता सेवा प्रवेश विहीत करण्यास परिशिष्ट -“११ 
प्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधास दि.०१.०६.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात 
आलेली असून, त्यामधील अटी-शरर्ती कायम राहतील. 
३. आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र. ६ मधील अटी व शर्तीचे पालन करून सुधारित आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही 
करावी. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१०२१८३५१४५२२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
SUSHILA DEPARTMENT 


2.5.4.20=be0660f27b88fa30c14d66b8296a2c28478562c6fd9d1d3600 


94fe11409501d5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D H O N D | RAM PAWA R serialNumber=2D78E8AB53FB3619E69D852CE1492593ABC1 DCE1 DF 
4£081AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 


Date: 2024.01.02 18:35:23 +05'30' 


(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- परिशिष्ट- *१' 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
३) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
४) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 
५) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती ( नवि-२८) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र. १०५/नवि-२८ 


सन निर्णय क्र.कडोंम-१०२३/सं .क्र. १२३१/ प्र. क्र.१०५/नवि-२८, दि. ०२ जानेवारी, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट_-१, अनुसूची-५अ* q 637 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम- ४५४, ४५५, ४५७(३) व ४६५ अन्वये विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता व 
नेमणूकीच्या पध्दत. 
(पहा नियम-३) 
अ.क्र. | पदनाम व श्रेणी नेमणूकीची पध्दत व | नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्य 
टक्केवारी पध्दती 


| अतिरिक्त  उाहर 
अभियंता 
(विद्युत/यांत्रिकी) 
(श्रेणी-१, 
अभियांत्रिकी सेवा) 


पदोन्नती-१००% 


कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता 
(विद्युत/यांत्रिकी) या पदावर किमान ३ 
वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यता प्राप्त 
विद्यापीठाची विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी 
पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


प्रतिनियुक्ती 


पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, 
पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, 
राज्य शासनाच्या अधिक्षक अभियंता 
(विद्युत/यांत्रिकी) या पदावरील 
अधिकाऱ्यांमधून शासनाकडून प्रचलित 
धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 


KKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


